“राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती” 
बरखास्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्राकस-२०२०/प्र.क्र.१ (राग्राक)/ग्रा.सं-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दि. ०३ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय क्र.ग्रासंस-२८००/प्र.क्र.५५५/ग्रासं-२, दिनांक १० मे, २००१. 
२) शासन निर्णय क्र.ग्राकस-१५१०/प्र.क्र.४९/ग्रासं-२, दिनांक २४ डिसेंबर, २०१४. 
३) शासन निर्णय क्र.ग्राससं-१५१५/प्र.क्र.१५९/ग्रासं-२, दिनांक ७ जानेवारी, २०१७. 


प्रस्तावना:- 

राज्यात ग्राहक चळवळींना प्रोत्साहन देऊन ही चळवळ ग्रामीण भागात पसरविण्यासाठी करावयाच्या 
उपाययोजनेसंबंधी शासनाला सल्ला देण्यासाठी शासन निर्णय दि.१०/५/२००१ अन्वये ग्राहक कल्याण सल्लागार 
समिती स्थापन करण्यात आली होती. 

शासनास अपेक्षित असलेले उदिष्ट साध्य होत नसल्याने सदर समिती दि.२४/१२/२०१४ च्या शासन 
निर्णयान्वये बरखास्त करण्यात आली. मात्र तद्नंतर शासननिर्णय दि.२२/६/२०१५ अन्वये सदर समिती 
(३ वर्षाच्या कालावधीसाठी) पुनरुज्जिवित करण्यात येऊन त्यावर श्री. अरुण देशपांडे यांची अध्यक्ष म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यात आली. शासन निर्णय दि.७/१/२०१७ अन्वये सदर समितीचा विस्तार करण्यात येऊन त्यावर 
विभागवार ग्राहक प्रतिनिधीची अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली व समितीचे पुनर्गठन 
करण्यात येऊन समितीचा कार्यकाल ही ३ वर्ष निश्चित करण्यात आला. त्यानुषंगाने सदर समिती 
दि.६/१/२०२० रोजी आपोआप समाप्त (बरखास्त) झाली असती. तथापि दि.२४/४/२०१८ च्या शासन निर्णय 
अन्वये सदर समितीच्या सदस्यांमध्ये काही बदल करण्यात आले त्यावेळी आदेशामध्ये पुनर्रचित समितीचा 
कालावधी ३ वर्ष दर्शविण्यात आला असल्याने या समितीची मुदत दि.२३/४/२०२१ पर्यंत आहे. 

मा. मुख्य सचिवांच्या दि.३/१/२०२० च्या टिप्पणीच्या अनुषंगाने प्रत्येक प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध 
कायदे/अधिनियम/नियमाद्वारे स्थापित केलेली शासकीय/अझ्ञासकीय मंडळे व समित्या यावर नियुक्‍त 
केलेल्या सदस्यांचा नियुक्त्या रद्द करुन, नव्याने मंडळे व समित्या पुनर्रगठीत करण्याबाबत सूचना देण्यात 
आल्या, त्यानुसार राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीवरील अध्यक्ष व सदस्य यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

राज्यात या विभागाच्या दि. २४ एप्रिळ २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार 
समितीवर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या खालील नमूद अध्यक्ष व सदस्य यांचे या समितीवरील सदस्यत्व रद्द 
करण्यात येत आहे. 


अनु. क्र. नाव महसुली विभाग पदनाम 
१ श्री. अरूण देशपांडे fe अध्यक्ष 
२ श्री. किशोर तोताराम मुल्ला पुणे सदस्य 
३ श्री. अजय सदाशिव गाडे अमरावती सदस्य 
४ श्री. संजय जोशी औरंगाबाद सदस्य 
4 अँड. गौरी दिलीप चांद्रायण नागपूर सदस्य 
& प्रा.दिलळीप बाळकृष्ण फडके नाशिक सदस्य 
७ श्रीम. कल्पना दास्ताने कोकण सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राकस-२०२०/प्र.क्र.१ (राग्राक)/ग्रा.सं-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००२०३१५०६२९४००६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Manojkumar Manikrao 
Suryawanshi 


1870b6ca 


(मनोजकुमार सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. अध्यक्ष, राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती, Ist मजला ठाकरसी हाऊस, विदेश टपाल 
कार्यालयाजवळ, बलार्ड इस्टेट, फोर्ट मुंबई-४००००१. 


rs 
ap 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, 

नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई, 

१०) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 

११) सर्व उपायुक्त (पुरवठा), 

१२) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

१३) सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

१४) मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

94) मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

१६) सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

१७) सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2 Bis Ses SS 


vo 


१८) सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई, 

१९) सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई, 

२०) सर्व सदस्य, राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समिती, मुंबई, 

२१ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२२) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई, 
२३) सर्व विधानपरिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य, 

२४) सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 

२५) निवडनस्ती (कार्यासन ग्रासं-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


